सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-रफ्तार अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
₹१२६.०७ कोटी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२०. 

१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२०. 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 

पत्र क्र. ७-१/२०२०- आरकेव्हीवाय, दि. १२/०५/२०२० 
३. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLSC) २८ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही-०१२०/ 

प्र.क्र.१४/१४-अ, दि. १९/०३/२०१९, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 

पत्र क्र. १-१५/२०२० आरकेव्हीवाय/१, दि. ०९/१०/२०२०. 
५. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि/१०२०प्र.क्र-१४/१४१.अ, दि. २३/१०/२०२०. 


प्रस्तावना : 

ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या 
योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal RKVY) केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. १२/०५/२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये सन २०२०-२१ करिता केंद्र हिस्याचा ₹ २८६.८६ कोटी निधी (सर्वसाधारण ₹ २२६.९६ कोटी, अनुसूचित जाती 
₹३४.५५ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹२५.३५ कोटी) व त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹ १९१.२४ कोटी निधी (सर्वसाधारण 
₹१५१.३० कोटी, अनुसूचित जाती ₹ २३.०३ कोटी व अनुसूचित जमाती ₹१६.९० कोटी) मिळून एकूण ₹४७८.१० कोटी 
निधीचे नियतवाटप महाराष्ट्रास मंजूर केले आहे. कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रार्दुभावामुळे सन २०२०-२१ AI 
वित्तिय वर्षात अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर सदर निधीपैकी रु.२१३.२३ निधीच्या मर्यादेत राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेची अंमलबजावणी करण्यास दि. २३/१०/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
(संदर्भ क्र. ५) प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 

केंद्र शासनाने दि.०९/१०/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये (संदर्भ क्र. ४ राज्यास राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - 
WAR योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्याचा ₹ ७९.१२ कोटी निधी वितरीत केला असून त्या समरुप 
राज्य हिस्याचा ₹५२.७४ कोटी निधी असा एकूण ₹१३१.८६ कोटी निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. या निधीपैकी 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य हिस्याचा 
मिळून सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता ₹१२६.०७ कोटी निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 
शासन निर्णयः 


१. या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - WAR या योजनेंतर्गत मंजूर 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता एकूण ₹१२६.०७ कोटी निधी (रुपये एकशे सव्वीस 
कोटी सात लाख फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी 
क्र. केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
ii .। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार - 
सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) निरी 6 गडद 


२. परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR या योजनेंतर्गत केंद्र हिस्याचा 
₹७८.७५ कोटी (रुपये अठ्ठयाहत्तर कोटी पंचाहत्तर लाख फक्त), आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ ४७.३२ कोटी 
(रुपये सत्तेचाळीस कोटी बत्तीस लाख फक्त) असा एकूण ₹ १२६.०७ कोटी (रुपये Val सव्वीस कोटी सात लाख 
wad) निधी उपलब्ध करुन दिला असून तो योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक डी -३ मागणी क्रमांक डी -३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (८००) इतर खर्च (००) (८००) इतर खर्च 

तवार (00) (०९) कृषि उन्नती योजना - (00) (११) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य | कृषि विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य 
(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) (४० 
(६० टक्के केंद्र हिस्सा) टक्‍के राज्य हिस्सा) 
(२४०१ ८२३५) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ A224) ३३-अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या ₹ १२६.०७ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व 
वितरणाकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून, आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला ₹१२६.०७ कोटी निधी कोषागारातून 
आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
(PLA) मध्ये जमा करावा व तसे शासनास अवगत करावे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


& 7 


Go 


या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता पुढील अंमलबजावणी 
यंत्रणांना ₹ १२६.०७ कोटी निधीच्या प्रकल्पनिहाय वितरणाबाबतचा तपशिल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये 
नमूद केला असून त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे : - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ.क्र वितरीत निधीचा अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तपशील वितरीत निधी 
झि आयुक्त (कृषि) तथा व्यवस्थापकीय संचालक (म.रा.फ. व औ.मं.) ७९.०३ 
२ | कृषि विद्यापीठे ४.१६ 
३ । व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ २४.०० 
४ | आयुक्त Gata) ४.२२ 
५ | आयुक्त (दुग्धविकास) १४.६६ 
एकूण वितरीत निधी (सर्वसाधारण प्रवर्ग) १२६.०७ 


उपरोक्‍त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्यादृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे आणि सर्व विभागांनी 
त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी उपयोजनाविना बँक 
खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २००७-०८ पासून सन २०१९-२० पर्यंत विविध विभागांना वितरीत केलेल्या 
निधीचे लेखापरीक्षण होऊन तसे प्रमाणित केल्यानंतर सदर योजनेंतर्गत उर्वरीत निधी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये केंद्र 
शासनाकडून वितरीत करण्यात येणार आहे, त्यामुळे सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७- 
०८ ते सन २०१९-२० या कालावधीत वितरीत केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे 
प्रमाणित करावे. 


. या शासन निर्णयान्वये केवळ “सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता' निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्व विभागांनी / 


अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
निधीकरिता उपरोक्‍त रकमेचा विनियोग करावा. 


. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमळबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक 


खात्यावर थेट लाभ SKAGEN (DBT) अनुदान वितरीत करावे. 


.हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० नुसार विहीत 


केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


११.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११६५६५०९५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


सहपत्र :- परिशिष्ट - अ 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 
of ashi 
D 


Shrikant ५०00000000 
Chandrakant Andge णाल 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सचिव (GBT), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
qo. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 
११. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 
१२. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 
१३. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१५. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२५. निवड नस्ती. 


ae 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 
परिशिष्ट - अ 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. Weld १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ञ, दि. ११/१२/२०२० चे सहपत्र 


राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प निहाय / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय रु. १२६.०७ कोटी निधीचे वितरण 


वर्ष - २०२०-२१ (रक्‍कम रु. कोटीत) 
क्र. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प या शासन 
मंजूरीचे निर्णयान्वये 

वर्ष 


हि २ ३ 
दिं उन्नत शोती - समृद्ध शहोतकरी अंतर्गत कृषी 
जनजागृती कार्यक्रम २०१९-२० 

२ | एकात्मिक भात उत्पादन कार्यक्रम २०१९-२० | ३.६० २.४१ १.१९ ०.१७ 
3 निर्यात व प्रक्रिया विषयक पायाभूत 
सुविधांसह मल्टीचेंबर मल्टीकमोडीटी 


२०१९-२० | २.९६ २.४६ ०.५० ०.५० 


कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प वाशी नवी मुंबई २०१९-२० | १३.९९ | ३.०० १०.९९ ५.०० 

येथे उभारणे(९॥"॥)) 
४ । कांदाचाळ प्रकल्प २०१८-१९ | १५०.०० | १३९.०२ | १०.९८ १०.९८ 
५ | संरक्षीत ]ोती प्रकल्प २०१८-१९ | १५०.०० | १०७.१२ | ४२.८८ ४२.८८ 
६ | कांदाचाळ उभारणीव्दारे मुल्यसाखळी 

व्यवस्था विकसीत करणे (नाफेड- |२०१८-१९ | ११.०० ew ११.०० ५.०० 


महाएपपीसी) (२>२?-॥॥)) 
७ | फळे भाजीपाल्यासाठी मुल्यसाखळी 
विकास प्रकल्प (मे. सहयाद्री शहोतकरी 


उत्पादक कंपनी, जि. नाशिक) (PPP- ariel pes = Ste ee 
|AD) 
८ । पुण्यश्लोक अआहिल्याबाइ होळकर 
रोपवाटिका योजना २०२०-२१ ११.६२ शि .00 ११.६२ ८.५० 
अ | आयुक्‍त (कृषि तथा व्यवस्थापकीय त डाक कीर हा 
संचालक (म.रा.फ. व औ. मं.) * * * * 
९ | सिंचन पाणी गरज-सल्ला सेवा २०१४-१५ | 4.00 ४.८४ ०.१६ ०.१६ 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


प्रकल्पाचे नाव 


२ 


या शासन 
निर्णयान्वये 


i ठ 


महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 
येथील प्रक्षेत्रावर पूर्ण क्षमतेने शाश्वत 
बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
उपसा सिंचन योजना राबविण्याचा प्रकल्प 


२०१७-१८ 


८.१० 


७.१२ 


४.०० 


कृषी विद्यापिठे ( MPKV, Rahuri) 


२०.२२ 


१२.९४ 


७.२८ 


४.१६ 


; 


आदिवासी भागातील वखार 
महामंडळाच्या गोदामांना गॅल्व्हालाईन 
पत्र्यांचे नवीन छत, ग्रील रोलींग हाटर, 
अँप्रोच रोड, अँप्रन gutter व कंपाउंड 
भिंतीच्या सुविधा उपलब्ध करुन देऊन 
गोदामांचा दर्जा उंचावणे. 


२०१८-१९ 


५४.८१ 


२९.२२ 


१४.५६ 


१२.०० 


१२ 


विदर्भ व मराठवाडयातील वखार 
महामंडळाच्या गोदामांचे, सिमेंट रस्ता, 
अप्रॉन गटर, संरक्षीत भींत आणि ठोतकरी व 
हमालांकरीता शेड या माध्यमातून दर्जा 
सुधारण्याचा प्रकल्प 


२०१९-२० 


४९.७७ 


१७.७५ 


२१.५२ 


१२.०० 


व्यवस्थापकीय संचालक (वखार 
महामंडळ) 


१२७.०८ 


४७.५१ 


३८.३९ 


२४.०० 


१३ 


महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ 
नागपूर अधिनस्त पशु वैद्यकीय 
महाविद्यालय नागपूर, मुंबई व परभणी 
येथील शैक्षणीक yay विकित्सालयाचे 
नुतनीकरण व बळकटीकरण तसेच 
पशुवैद्यांकरीता प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना 
करणे 


२०१७-१८ 


१६.५१ 


१५.३२ 


१.१९ 


१.१९ 


१४ 


कृषि विद्यान केद्र, बारामती येथे Taye 
अनुवंश सुधारणेचा उच्च गुणवत्ता केंद्राची 
स्थापना करणे 


२०१७-१८ 


३.४२ 


२.५६ 


०.८६ 


०.८६ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


प्रकल्पाचे नाव 


२ 


या शासन 
निर्णयान्वये 


१५ 


आयव्हीबीपी, पुणे येथे जीएमपी 
मापदंडानुसार व्यवसायीक लहान प्राणी 
प्रजोत्पादन केंद्राची स्थापना 


२०१७-१८ 


१०.०० 


८:८3 


१६ 


सार्वजनिक खाजगी भागीदारीव्दारे 
शेळीपालन प्रकल्प (सृजन ऑरगॅनिक 
कमॉडीटीज प्रा. लि. सोलापूर. 


२०१९-२० 


१.६३ 


ee 


१.६३ 


आयुक्‍त (पशुसंवर्धन) 


३१.५६ 


२६.७१ 


४.८५ 


४.२२ 


१७ 


संपतराव देशमुख दुध संघ, सांगली या 
संघाच्या दुग्धशाळेचे YOTLPD क्षमतेवरुन 
१ LLPD क्षमतेपर्यंत विस्तारीकरण व 
आधुनिकीकरण आणि दोन १० TLPD 
क्षमतेच्या शितकरण केंद्र उभारणी प्रकल्प 


२०१७-१८ 


७.७२ 


६.१० 


१.६३ 


१:५३ 


१८ 


मराठवाडा अँग्रो प्रोसेस फार्मर प्रोडयुसर 
कपंनी लि., कळंब, जि. उस्मानाबाद च्या 
दुग्ध प्रक्रिया युनिटचे 30 TLPD क्षमतेवरुन 
9 LLPD क्षमतेपर्यंत विस्तारीकरण प्रकल्प 


२०१९-२० 


७.२६ 


०.८० 


६.४६ 


3.०० 


१९ 


दत्तसाई मल्टीस्टेट को.ऑप. मिल्क अँण्ड 

मिल्क प्रोडक्टस लि. चिलवडी, ता. जि. 
उस्मानाबाद येथे 90 TLPD क्षमतेचे नवीन 
दुग्ध प्रक्रिया युनिट उभारणी प्रकल्प 


२०१९-२० 


२.१८ 


०.२५ 


१.९३ 


०.९२ 


२० 


राजअमृत मल्टी स्टेट को-ऑप. मिल्क 
युनियन लि., ता. फलंब्री, जि. औरंगाबाद 
येथे २५11_20 क्षमतेचे नवीन दुग्ध प्रक्रिया 
युनिट उभारणी प्रकलं 


२०१९-२० 


१.९७ 


0,20 


9.0% 


eS 


२१ 


श्री. वारणा सहकारी दुध उत्पादक प्रक्रिया 
संघ मर्या. तात्यासाहेब कोरेनगर, 
वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर 
दुग्ध शाळा व अन्य संलग्न बाबी उभारणी 
प्रकल्प 


२०१९-२० 


११.८२ 


१.३५ 


१०.७८ 


५.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि १०२० /प्र.क्र. १४१/१४-ओ 


प्रकल्पाचे नाव 


२ 


२२ | सुभाष अण्णा कुल सहकारी दुध उत्पादक 
व प्रक्रिया संघ लि. गलंडवाडी, ता. दौंड 
जि. पुणे या संघाच्या १ लक्ष लिटर (२०१९-२० | ८.१२ - ८.१२ ३.२० 
प्रतिदिन क्षमतेचा dairy plant खरेदी 
प्रकळप 
ड्‌ आयूक्त (दुग्धविकास) ३९.०६ ८.७० ३०.३६ १४.६६ 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ) ६९८.५५ | ३९१.९८ २६५.३९ १२६.०७ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


